अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०२४ ते 
दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १० एप्रिल, २०२४ 


वाचा १ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.५२९/मोप्र-२, 
दि. २२/०३/२०२४ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/०२/२०२४ 
४) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.उपेप्रम/आ-१/ 
धा-४०२१/७७४, दि.२८/०२/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व 
पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग/ उपविभागातील 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार 
देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४०९ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ७ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.३ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

( सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(०४(०५ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान(अनिवार्यी(४७०१ आय २०४३२  आंडदाने. 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


(Ae) 


~ 


मागणी क्रमांक आय -५ 

४७०१ मोठेव मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 

(Lo) सर्वसाधारण, 

(१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 

(02)(04) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४  गुंतवणुका. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि 2098/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ीचीचा 950 .90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१०१७५०२९१७२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


20=0863fc5c9cdcc85881943ea0d 1a5438c42d27c0b 1 580febi 
5579800452b60209, postalCode=400032, st=Mi 
-6B870A94454E2B 1 3EE0959C3370D5D53D60A17D4 


tra, 
‘ialNumbi 
B6D3ED6077E40A0F53E7A053, VRISHALI VINOD BHINGARDE 


De 2024.04.10 18:02:41 +05'30' 


(वृषाली भिंगार्डे ) 
सहपत्र: परिशिष्ट “अ व ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रांसह, 
१. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर. 

४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
५. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास 
तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरून सेवानिवृत्त झालेले 
कर्मचारी तसेच मयत झालेले कर्मचारी यांची नावे मुदतवाढीच्या प्रस्तावातून वगळण्याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 
६. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
७. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.४/५/६/८, आ.बाळापूर, हदगांव, नांदेड 

नांदेड. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
९. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२, दि. १०/०४/२०२४ चे सहपत्र. 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४०९ पदे 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची 
संख्या 


२ 


a 


अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व 
पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, 
नांदेड वाघाळा नांदेड 
वाघाला (एमसीएल) 


अधीक्षक अभियंता 


a 


उप अधीक्षक अभियंता 


सहायक अभियंता श्रेणी- २/ शाखा अभियंता / 
कनिष्ठ अभियंता 


AN 


प्रमुख आरेखक 


सहाय्यक आरेखक(आरेखक श्रेणी-२) 


अधीक्षक 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


उच्च श्रेणी लघुलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | “<०७।| -0 | Of] -0। -0 | AW] ७८ | 9७८ -  - | 0} -5 


एकूण 


AD 
ios 


१.१ 


उप अभियंता, 
संकल्पचित्र गट क्र. २, 
नांदेड वाघाळा नांदेड 
वाघाला (एमसीएल) 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ 
सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय अभियंता 
/ उपविभागीय अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी- २/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता 


सहाय्यक आरेखक (श्रेणी-२) / आरेखक (श्रेणी-१) 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


कनिष्ठ लिपिक 


शिपाई 


दप्तरी 


एकूण 


विभाग व उपविभाग एकूण 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
चि २ ३ oe 
2.0 ।कार्यकारी अभियंता, डि कार्यकारी अभियंता i ae | 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प | 2 | उप कार्यकारी अभियंता |. त. a 
विभागीय पथक क्र. ४, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ 
अखाडा बाळापूर 3 | सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय अभियंता ५ 
/उपविभागीय अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
ref कनिष्ठ अभियंता २० 
कनिष्ठ अभियंता 
५ | विभागीय लेखापाल =a 
६ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) किक अशा 
७ | सहाय्यक आरेखक शि 
८ | प्रथम लिपिक i, a | 
९ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
शि ; कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक नि टंकलेखक / : 
टंकलेखक 
हि १ | भांडारपाल po 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल 1 १ 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक I - > .]| 
१४ | संगणक po 
१५ | वाहन चालक | 
१६ | नाईक शिंका 
१७ | शिपाई ४ 
१८ | चौकीदार २ 
एकूण| ५० 
३.० ।कार्यकारी अभियंता, (| कार्यकारी अभियंता le "| 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ शॉ 
विभाग क्र.५, हदगाव- २ | सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय अभियंता 
हदगाव (एमसीएल). /उपविभागीय अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
: अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
४ । विभागीय लेखापाल शि अहा 
५ | प्रथम लिपिक ae .] 
६ । भांडारपाल ॥ ३०, १ 
७ | सहाय्यक भांडारपाल i Se 
८ | आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) शिका 
९ । सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) Pee | 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
१ २ ३ शिश 
बिच ० | वरिष्ठ लिपिक ५ 
११ | लघुटंकलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक ae oe 
१२ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१३ | टंकलेखक ३ 
१४ | संगणक 1 १ 
१५ | वाहन चालक 1 १ 
१६ | नाईक पिं आ 
१७ | शिपाई ५ 
१८ | चौकीदार विळे अला 
एकूण ३४ 
३.१ ।उप अभियंता, उर्ध्व उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ शि 
पेनगंगा प्रकल्प उप भ सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय 
विभाग क्र.१३, हदगाव- अभियंता/उपविभागीय अधिकारी 
हदगाव (एमसीएल). सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
Se cee ती 
/कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) 1 १ 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक 1 ae 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक a 
वाहन चालक 1 १ 
९ | ठोपाई 2 
| 90 | ० | चौकीदार | 
एकूण १८ 
३.२ ।उप अभियंता, उर्ध्व उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ | 
पेनगंगा प्रकल्प उप A सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय 
विभाग क्र.२६, हदगाव- अभियंता/उपविभागीय अधिकारी 
हदगाव (एमसीएल). सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 
हू कनिष्ठ अभियंता 
वरिष्ठ लिपिक = a 
अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) ५. a | 
५ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक शिक न्या 
वाहन चालक a ग. _:| 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
हिज २ ३ ae 
९ | Brats 2 
| a0 | ० | चौकीदार शि 
एकूण १८ 
३.३ ।उप अभियंता, उर्ध्व उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता / शि 
पेनगंगा प्रकल्प उप ब सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय 
विभाग क्र.२७, हदगाव - अभियंता/उपविभागीय अधिकारी 
हदगाव (एमसीएल). सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 
झर कनिष्ठ अभियंता 
३ । वरिष्ठ लिपिक शिळ 
४ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) ie ae 1 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक |. . ee 
वाहन चालक ae = | 
९ | Bras 2 
| १० | ० | चौकीदार १... -] 
एकूण १८ 
३.४ ।उप अभियंता, उर्ध्व उप अभियंता /सहायक कार्यकारी | 
पेनगंगा प्रकल्प उप त अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-१/ 
विभाग क्र.३८, ढाणकी. उपविभागीय अभियंता/उपविभागीय अधिकारी 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 
र कनिष्ठ अभियंता 
३ । वरिष्ठ लिपीक भिड त 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) |. | 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक a 
वाहन चाळक Lae 
९ | Bras 2 
| 90 | ० | चौकीदार ae 
एकूण १८ 
३.५ ।उप अभियंता, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता / शि 
माजलगांव कालवा उप र सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
विभाग क्र.५६, हदगाव - / उपविभागीय अधिकारी 
हदगाव (एमसीएल). 2 | सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
१ २ ३ शिश 
कनिष्ठ अभियंता 
३ । वरिष्ठ लिपीक विक वक 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) a oe 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक 1 १ 
८ | वाहन चालक 1 a 
९ | ठोपाई २ 
| १० | ० | चौकीदार विक | 
एकूण १८ 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण | १२४ 
४.० । कार्यकारी अभियंता, हि कार्यकारी अभियंता 1 १ 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ क्व 
विभाग क्र.६, नांदेड २ | सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय अभियंता 
वाघाळा नांदेड वाघाला /उपविभागीय अधिकारी 
(एमसीएल) सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 
कनिष्ठ अभियंता 
४ । विभागीय लेखापाल 1 १ 
५ | आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) Pa | 
६ | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) a a 
७ | प्रथम लिपिक . “ही _!| 
वरिष्ठ लिपिक षु 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१० ० | टंकलेखक ३ 
११ | १ | भांडारपाल a 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल he * ies =| 
१३ | लघुटंकलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक - ती. | 
१४ | संगणक " अ: | 
१५ | वाहन चालक ५० | 
१६ | नाईक 1 १__| 
१७ | शिपाई 4 
१८ | चौकीदार le ae | 
एकूण ३४ 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
हि २ ३ शिडे 
| .१ | उप विभागीय अभियंता, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ शि 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप र सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
विभाग क्र.२१, पेठ उमरी /उपविभागीय अधिकारी 
- पेठ उमरी (एमसीएल). सहायक अभियंता श्रेणी -२/ शाखा अभियंता/ ४ 
२ | कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) 1 १ 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक | 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक ic. | 
८ | वाहन चालक शि e— | 
९ | Bras २ 
१० ० | चौकीदार | 
एकूण १८ 
४.२ | उप विभागीय अभियंता, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ शि 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप | सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
विभाग क्र.३३, मुदखेड, /उपविभागीय अधिकारी 
मुदखेड (एमसीएल). 4 | wee अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 
कनिष्ठ अभियंता 
३ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) =a 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक Ee 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक 1 १ 
८ । वाहन चालक ke | 
९ | Brats २ 
१० ० | चौकीदार 1 १ 
एकूण १८ 
४.३ | उप विभागीय अभियंता, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ णि 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प | सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
संकल्पचित्र गट क्र.१, /उपविभागीय अधिकारी 
नांदेड वाघाळा नांदेड सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ५ 
वाघाला (एमसीएल) : कनिष्ठ अभियंता 
३ । वरिष्ठ लिपिक 1 १ 
४ । कनिष्ठ लिपिक 1 १ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
१ २ ३ शिश 
५ | टंकलेखक a a 
६ | चौकीदार i १ 
एकूण | 9 
४.४ | उप विभागीय अभियंता, उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ णि 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प व यक अभियंता श्रेणी-१ई/उपविभागीय अभियंता 
संकल्पचित्र गट क्र.३, उपविभागीय अधिकारी 
नांदेड वाघाळा नांदेड सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता / कमि ० 
वाघाला (एमसीएल) १ | कनिष्ठ अभियंता 
अनुरेखक(आरेखक श्रेणी-३) २ 
कनिष्ठ लिपिक २ 
५ | टंकलेखक fe १ 
६ | शिपाई ie 2a 
एकूण 1१७ | 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण | ९७ 
yo । कार्यकारी अभियंता, ae कार्यकारी अभियंता शिका 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ शि 
विभाग क्र.८, नांदेड | २ | सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
वाघाळा नांदेड वाघाला /उपविभागीय अधिकारी 
(एमसीएल) सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा ४ 
: अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
४ । विभागीय लेखापाल १ 4 
५ | आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) 1 १ 
६ | सहाय्यक आरेखक (आरेखक श्रेणी-२) a 
७ | प्रथम लिपिक 1 a | 
८ | वरिष्ठ लिपिक षु 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
| 90 | ० | टंकलेखक ३ 
pas १ | भांडारपाल 1 १ 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल a a 
१३ | लघुटंकलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक ha | 
१४ | संगणक i १ 
१५ | वाहन चालक a oe 
१६ | नाईक ja =| 
१७ | शिपाई षु 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


कार्यालयाचे नाव 


अ. 


क्र. 


पदनाम 


१८ 


चौकीदार 


एकूण 


५.१ 


उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप 
विभाग क्र.१, नांदेड 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ 
सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय अभियंता 
/उपविभागीय अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई 


0 | oO] KC} oO} - | 0 | -5 


१० fo) 


चौकीदार 


एकूण 


५.२ 


उप अभियंता, उर्ध्व 
पेनगंगा प्रकल्प उप 
विभाग क्र.१९, मुदखेड 
मुदखेड (एमसीएल) 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ 
सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
/उपविभागीय अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० fo) 


चौकीदार 


एकूण 


4.3 


उप अभियंता, उर्ध्व 
पेनगंगा प्रकल्प उप 
विभाग क्र.४२, नांदेड 
नांदेड वाघाला 
(एमसीएल) 


उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ 
सहायक अभियंता श्रेणी-१/उपविभागीय अभियंता 
/उपविभागीय अधिकारी 


सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ. पदनाम पदांची 
क्र. संख्या 
१ २ ३ शिश 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) बिळे ae 
वरिष्ठ लिपिक a oo 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | टंकलेखक ee 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वाहन चालक बळ आ 
९ | Bras २ 
१० ० | चौकीदार | | 
एकूण १८ 
५.४ । उप अभियंता, उर्ध्व उप अभियंता /सहायक कार्यकारी अभियंता/ ण 
पेनगंगा प्रकल्प उप A सहायक अभियंता श्रेणी-१/ उपविभागीय अभियंता 
विभाग क्र.४३, नांदेड /उपविभागीय अधिकारी 
नांदेड वाघाला सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ ४ 
(एमसीएल) १ | कनिष्ठ अभियंता 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) at 
वरिष्ठ लिपिक शिळ्या 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक शिका 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वाहन चालक शिकव 
९ | ठोपाई २ 
१० ० | चौकीदार a ee 
एकूण १८ 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण ९७ 
उर्ध्व पेनगंगा अंतर्गत एकुण नियत अस्थायी पदे ४०९ 


ReKKKKKK 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.११३/मोप्र-२, दि.१०/०४/२०२४ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 


अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम पद संख्या | सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
=a २ ३ =a 4 
= . | श्री. किशोर अनंतराव कुलकर्णी कारकून =a 30/08/2028 
२. | ait. शो. बाबु शो. काळू स्वच्छक शिल ३०/०६/२०२४ 
३. | श्री. प्रकाश शेखर चव्हाण स्वच्छक | १ | ३0/११/२०२६ 
४. श्री. दत्ता कामाजी कंधारे स्वच्छक | १ | ३०/११/२०२६ 
५. श्री. गौसखान हबीबखान पठाण मजूर ।__१__|__ ३१/१२/२०२६ 
६. | श्री. रघुनाथ नामदेव सोनटक्के मजूर 1१ | ३१/०५/२०२८ 
७. | at. दामोधर पांडूरंग रत्नपारखे माळी | 4 | ३०/११/२०२४ 
एकूणरुपांतरीतअस्थायीपदे| 8 


kkEKKKKK 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


